सार्वजनिक बांधकाम विभागातील क्षेत्रिय 
कार्यालयांतील अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१६ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-८ फेब्रुवारी २०१९ 


वाचा:- समक्रमांकाचे दिनांक १३.११.२०१८ रोजीचे शासन परिपत्रक. 


परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) 
कार्यरत असणा-या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१६ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची वाचा 
सदरील दिनांक १३.११.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात येवून त्याबाबत काही 
आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्या कळविण्याबाबत सर्व संबधितांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार क्षेत्रिय 
कार्यालयांकडून प्राप्त अभिवेदने/आक्षेपांच्या अनुषंगाने दिनांक १३.११.२०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा करून 
ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात आली असून सदर ज्येष्ठतासूची प्रपत्र “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ मधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने तसेच शासन निर्णय क्रमांक सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सुचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०२११११०६५५०८१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


$ Digitally signed by Jayant Sharad Sagade 
DN: CN = Jayant Sharad Sagade, C = IN, S = 
J aya nt S h a rad Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Public Works Department 


Sag ade Date: 2019.02.11 11:19:06 +05'30" 
(ज.श.सागडे) 
सहपत्र- वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती), 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८ /सेवा-४, 


२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

3) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 

४) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

५) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई, 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

७ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 

८) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

) 


९) आस्थापना-१ कार्यासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 


१०) कार्यासन (सेवा-४), 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गाची दिनांक 09.09.2098 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची . 


अ.क्र. | ज्येष्ठता संपूर्ण नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक । शासकीय सेवेतील नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर मुळ नेमणुकीचा | (सरळसेवेने/मर्यादित दिनांक/ । दिनांक 
प्रवर्ग बदलला दिनांक विभागीय परिक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 


न न्न ७. न्न च्कत्नन््कन्ती सन 
a aes [ase 2८ | oma [et [ame [meen कक्कर 
—a 
— 
a 

[ets [Ra acre [ene [eat [२८५७७९ ३८७७ [meee 

— 

—a 

— 

i 

eons [aan [ame [ene [et [ee [ames [we [| 

Pee at [as ३७ | ०५७४७२ क्त anew ७ ककत 

त a 

Aga a 


Flee Ieee oh ति 4 


श्री.ज्ञानेश्वर विठ्ठल हिले १५.८.१९६२ १.१०.१९८२ १४.११.२०१३ एस.एस.सी 


त मेले i ७ क. — शि शिका 
१९ श्री.एस.एन.अनुमुलवार १५.८.१९५९ ३१.३.१९९० पदोन्नती ३०.५.२०१४ ३१.८.२०१७ एम.कॉम खुल्या प्रवर्गातून 
पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


१ 


A A A 
A ° 


२३ 


fe) 


३१ 


४] Px 1 be A 
E mn ०८ 


२० 


श्री.नारायण गुणाजी खोचाडे Sad १५.९.१९६० १९.४.१९८४ पदोन्नती 


र 
र prea [अज 
र 


mares [खता 


र. | “ 


ages [a 


E:\8.2.2019\Statt-Supntt-22.11.2013 


३१.५.२०१४ ३०.९.२०१८ बी.ए. 


a 


a 
| 


a 


A २८५७र ३७ कर 


२७.८.२०१५ ३१.१२.२०२९ बी.ए. 


: _ शि i cial (el a 


TTR 


